शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून 
एकाच व्यवस्थापनामार्फत सुरु 
असलेल्या संस्था विलिन करण्यास 
शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९४/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ११ ऑगस्ट, २०२०. 
वाचा :- १ संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची पत्रे क्रमांक २/ 
एनजीसी / २०२०/मान्यता/५०० ते ५०१, दि. १४/०७/२०२० व 
५१६ ते ५२६, दि.२०/०७/२०२०. 


प्रस्तावना : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी प्रकाशित केलेल्या APH (Approval 
Process Handbook) २०२०-२१ मधील २.१० नुसार एकाच व्यवस्थापनामार्फत सुरु असलेल्या 
संस्था विलिन (merging) करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” मधील 
अभियांत्रिकी पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पदवी आणि व्यवस्थापनशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या 
संस्थांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या 
संस्थांना फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्याप्रमाणे संचालक, 
तंत्र शिक्षण यांनी वर नमूद क्रमांक १ येथील दिनांक १४/७/२०२० व २०/०७/२०२० च्या एकूण १३ 
स्वतंत्र पत्रांव्दारे या संस्थांच्या विलिनीकरणास शासन मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद व फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी 
मान्यता दिल्यानुसार सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संस्था विलिनीकरणास खालील 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती - 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत विलिनाकरणानंतरची प्रवेश क्षमता अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद व फार्मसी 
कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करीता मंजूर केल्याप्रमाणे 
राहील. 

३. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ 
मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे प्रवेक्षक्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९४/तांशि-४ 


४. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या 
सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

५. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

६. सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

७. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान 
ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

८. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात 
यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच 
विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

९. संस्थेतील ग्रंथालयास आव्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 
आव्यक आ तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व 
शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 
आहे. 

१०.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणेआवर्यक राहील. 

११.याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१११४४०४८३७०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY AUDUMBAR BN oH = BAAR AUDUMBAR DHARURKAR CLIN, 


rashtra, 0 = GOVERNMENT OF 


D H A R U R KA R a aa = HIGHER AND TECHNICAL 


E 
Date: 2020.08.17 17:38:34 +05'30" 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९४/तांशि-४ 


२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, ३०५, शासकीय तंत्रकिनेतन इमारत,४९, 

खेरवाडी,अलियावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्वी, मुंबई ४०००५१ 

सहसंचालक, सर्व तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

४. कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 

प्राचार्य, सर्व संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

७. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 

चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - 990 ००१. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

९. फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान-ए- 
गालिब मार्ग, नवी दिल्ली -११०००२ 

१०. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

११. निवड नस्ती/तांशि-४. 


AV 


mn ८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र “अ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९४/तांशि-४, दि. ११ ऑगस्ट, २०२० 
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करीता संस्था विलिनिकरण करण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 


परिषद, नवी दिल्ली यांचे मान्यतेस अनुसरून शासनास प्रस्तावित प्रस्तावांची यादी 


अन्ड रिसर्च सेंटर, विटा, 
जि.सांगली (पालक संस्था) 


इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, 
विटा, जि.सांगली 


अ. विलीन झालेल्या संस्थांची ara) विळिनीकरणानंतर विलिनीकरणानंतर 
क्र व डीटीई कोड संस्थेचे नाव व डीटीई चालविण्यात येणारे 
Ors अभ्यासक्रम 
| ५१८९ - पुज्य साने गुरूजी । ५१८९ - पुज्य साने गुरूजी पदवी 
विद्या प्रसारक मंडळाचे कॉलेज| विद्या प्रसारक मंडळाचे । १.बी.फार्मसी 
ऑफ फार्मसी sera, जि. । कॉलेज ऑफ फार्मसी २.एम.फार्मसी (फार्मसी - 
नंदुरबार शहादा, जि. नंदुरबार क्वालीटी अँश्रुरन्स) 
५२९८ - पुज्य साने गुरुजी । [पीसीआय-१५२०] ३. एम.फार्मसी 
विद्या प्रसारक मंडळाचे (फार्मास्युटीक्स) 
इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मसी पदविका 
शहादा, जि. नंदुरबार ४. डी. फार्मसी 
२ ६३०४ - लोकनेते ६३०४ - लोकनेते पदवी 
मा.हणमंतराव पाटील मा.हणमंतराव पाटील १.इलेक्टॉनिक्स अँन्ड 
चॅरिटेबल ट्रस्टचे आदर्ठी चॅरिटेबल ट्रस्टचे आदर्श | टेलिकम्युनिकेशन 
इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी | इन्स्टिटयूट ऑफ इंजिनिअरींग 


टेक्नॉलॉजी अँन्ड रिसर्च 


२.कॉम्प्युटर सायन्स अन्ड 


सेंटर, विटा, जि.सांगली 


इंजिनिअरींग 


६४४८ - लोकनेते ३. सिव्हिल इंजिनिअरींग 
मा.हणमंतराव पाटील ४. मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 
चॅरिटेबल ट्रस्टचे आदर्ठी पदविका 


५. मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 
६. सिव्हिल इंजिनिअरींग 

७. इलेक्टॉनिक्स अँन्ड 
टेलिकम्युनिकेशन 
इंजिनिअरींग 

८. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरींग 
९. कॉम्प्युटर टेक्नॉंलॉजी 


संस्था) 


अन्ड रिसर्च, नाशिक 


३ ५३९० - के.व्ही.एन.नाईक ५३९० - के.व्ही.एन.नाईक। पदवी 
एस.पी.संस्थेचे लोकनेते एस.पी.संस्थेचे लोकनेते | १.इलेक्टॉनिक्स अन्ड 
गोपीनाथजी मुंडे इन्स्टिटयूट । गोपीनाथजी मुंडे टेलिकम्युनिकेडान 
ऑफ इंजिनिअरींग एज्युकेडान | इन्स्टिटयूट ऑफ इंजिनिअरींग 
अन्ड रिसर्च, नाशिक (पालक | इंजिनिअरींग एज्युकेडान | २.कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग 


३. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरींग 


अ. विलीन झालेल्या संस्थांची नावे विलिनीकरणानंतर विलिनीकरणानंतर 
क्र व डीटीई कोड संस्थेचे नाव व डीटीई चालविण्यात येणारे 
कोड अभ्यासक्रम 
५३६७ - के.व्ही.एन.नाईक ४. सिव्हिल इंजिनिअरींग 
एस.पी.संस्थेचे पॉलिटेक्निक, ५. मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 
नाशिक ६. आर्टीफीशिअल 
इंटीलिजन्स अँन्ड मशिन 
लर्निग 
पदविका 
७. सिव्हिल इंजिनिअरींग 
८. कॉटर इंजिनिअरींग 
९. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरींग 
१०. मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 
११२३- इंदिरा बहुउद्येश्‍शिय । ११२३- इंदिरा पदवी 
शिक्षण संस्थेचे डॉ.राजेंद्र गोडे । Teese शिक्षण १.कॉम्प्युटर सायन्स अँन्ड 
इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी । संस्थेचे डॉ.राजेंद्र गोडे । इंजिनिअरींग 
अँन्ड रिसर्च, अमरावती इन्स्टिटयूट ऑफ २.इलेक्टॉनिक्स अन्ड 
(पालक संस्था) टेक्नॉलॉजी अँन्ड रिसर्च, | टेलिकम्युनिकेशन 
१२४६ - इंदिरा बहुउद्येशहिय | अमरावती इंजिनिअरींग 
शिक्षण संस्थेचे डॉ.राजेंद्र गोडे ३. सिव्हिल इंजिनिअरींग 


पॉलिटेक्निक, अमरावती 


४. मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 


पदव्युत्तर पदवी 

५. ट्रान्सपोर्टेडान इंजि. अन्ड 
मॅनेजमेंट 

६. थर्मल इंजिनिअरींग 

७. कॉम्प्युटर सायन्स अँन्ड 
इंजिनिअरींग 

८. इलेक्ट्रॉनिक्स अन्ड 
टेलिकम्युनिकेडान्स 
इंजिनिअरींग 

पदविका 

९. मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 
१०.सिव्हिल इंजिनिअरींग 
११. इलेक्ट्रॉनिक्स अँन्ड 
टेलिकम्युनिकेशन 
इंजिनिअरींग 


अ. विलीन झालेल्या संस्थांची ara) विळिनीकरणानंतर विलिनीकरणानंतर 
क्र व डीटीई कोड संस्थेचे नाव व डीटीई चालविण्यात येणारे 
Ors अभ्यासक्रम 
५ | ५४०७ - जिजामाता ५४०७ - जिजामाता पदवी 
एज्युकेशन सोसायटीचे एज्युकेशन सोसायटीचे । १.बी.फार्मसी 
कॉलेज ऑफ फार्मसी (डिग्री, | कॉलेज ऑफ फार्मसी, | पदविका 
नंदूरबार (पालक संस्था) नंदूरबार २. डी. फार्मसी 
५२६९ - जिजामाता एज्युकेशन 
सोसायटीचे कॉलेज ऑफ 
फार्मसी, नंदूरबार 
६ ५३३०- पुणे विद्यार्थी गृहाचे । 4330 - पुणे विद्यार्थी पदवी 
कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, | गृहाचे कॉलेज ऑफ १. मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 
नाशिक (पालक संस्था) इंजिनिअरींग अँन्ड २. कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग 
५११० - पुणे विद्यार्थी गृहाचे = | श्रीकृष्णा एस. धामणकर | ३. इलेक्ट्रॉनिक्स अन्ड 
इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट, | इन्स्टिटयूट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन इंजि. 
नाशिक मॅनेजमेंट, नाशिक ४. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉंलॉजी 
पदव्युत्तर पदवी 
५. एमबीए (जनरल मॅनेजमेंट) 
| ११०७- पी.आर.पोटे (पाटील) | ११०७- पी.आर.पोटे पदवी 


एज्युकेडान अन्ड वेल्फेअर 


(पाटील) एज्युकेशन अँन्ड 


ट्रस्टचे ग्रुप ऑफ वेल्फेअर ट्रस्टचे, ग्रुप 
इन्स्टिटयूजान्स, कॉलेज ऑफ | ऑफ इन्स्टिटयूशन्स 
इंजिनिअरींग अँन्ड मॅनेजमेंट, | कॉलेज ऑफ 
अमरावती इंजिनिअरींग अँन्ड 
(पालक संस्था) मॅनेजमेंट, अमरावती 
११४८- पी.आर.पोटे पाटील 

इन्स्टिटयूट ऑफ इंजिनिअरींग 


अँन्ड रिसर्च, अमरावती 


१. कॉम्प्युटर सायन्स अँन्ड 
इंजिनिअरींग 

२. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरींग 

३. इलेक्ट्रॉनिक्स अन्ड 
chopra इंजि. 

४. मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 

५. सिव्हिल इंजिनिअरींग 

६. सिव्हिल इंजिनिअरींग 

७. कॉम्प्युटर सायन्स अन्ड 
इंजिनिअरींग 

पदव्युत्तर पदवी 

८. एमसीए 

९. इलेक्ट्रिकल पॉवर 
सिस्टिम्स 

१०. एमबीए 

११. थर्मल इंजिनिअरींग 

१२. कॉम्प्युटर सायन्स अन्ड 
इंजिनिअरींग 


अ. विलीन झालेल्या संस्थांची ara) विळिनीकरणानंतर विलिनीकरणानंतर 
क्र व डीटीई कोड संस्थेचे नाव व डीटीई चालविण्यात येणारे 
कोड अभ्यासक्रम 

१३. इलेक्ट्रॉनिक्स अन्ड 
टेलिकम्युनिकेडान्स इंजि. 

८ ६३१३ -शेतकरी शिक्षण ६३१३ - शेतकरी शिक्षण | पदवी 

प्रसारक मंडळाचे जयवंत प्रसारक मंडळाचे जयवंत | १. मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 

कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग | कॉलेज ऑफ २.इलेक्टॉनिक्स अँन्ड 

अँन्ड मॅनेजमेंट, किल्ले इंजिनिअरींग अँन्ड टेलिकम्युनिकेशन 

मच्छिंद्रगड, ता.वाळवा, पॉलिटेक्निक, किल्ले इंजिनिअरींग 

जि.सांगली (पालक संस्था) मच्छिंद्रगड, ता.वाळवा, | (टेक्नॉलॉजीनिशियन 

६७१३ - शोतकरी शिक्षण जि.सांगली. इलेक्ट्रॉनिक रेडिओ) 

प्रसारक मंडळाचे श्री ३. सिव्हिल इंजिनिअरींग 

जयवंतराव भोसले ४.कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग 

पॉलिटेक्निक, किल्ले ५.इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरींग 

मच्छिंद्रगड, ता.वाळवा, पदविका 

जि.सांगली. ६.सिव्हिलळ इंजिनिअरींग 
७.कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग 
८.इलेक्ट्रॉनिक्स अन्ड 
टेलिकम्युनिकेशन इंजि. 
९.इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरींग 
१०.मेकॅनिकल इंजिनिअरी 

९ ५११७ -पायरेन्स इन्स्टिटयूट | ५११७ - पायरेन्स १. एम.बी.ए. 

ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट अण्ड | इन्स्टिटयूट ऑफ बिझनेस| २. एम.सी.ए. 

अँडमिनिस्ट्रेरान (IBMA), मॅनेजमेंट अण्ड 

लोणी (बु. जि.अहमदनगर | अँडमिनिस्ट्रेशान (IBMA), 

पालक संस्था) लोणी (बु.), 

५४०० - पायरेन्स इन्स्टिटूट । जि.अहमदनगर 

ऑफ कॉम्प्युटर टेक्नॉंलॉजी, 

अहमदनगर.. 

| ६२७४- पुणे विद्यार्थी गृहाचे | ६२७४ - पुणे विद्यार्थी पदवी 


कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग 


गृहाचे कॉलेज ऑफ 


अन्ड टेक्नॉंलॉजी, पुणे (पालक इंजिनिअरींग अन्ड 
संस्था) टेक्नॉंलॉजी अन्ड 
६७८८- पुणे विद्यार्थी गृहाचे । जी.के.पाटे (वाणी) 
ac गोविंद काशिनाथ पाटे । इन्स्टिटयूट ऑफ 
(वाणी) इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट, 


१. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरींग 
२. मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 
३. प्रिंटींग टेक्नॉंलॉजी 

४. इलेक्ट्रॉनिक्स अन्ड 
टेलिकम्युनिकेडञान्स इंजि. 

५. SHA टेक्नॉंलॉजी 


अ. विलीन झालेल्या संस्थांची नावे विलिनीकरणानंतर विलिनीकरणानंतर 
क्र व डीटीई कोड संस्थेचे नाव व डीटीई चालविण्यात येणारे 
कोड अभ्यासक्रम 
मॅनेजमेंट, पुणे पुणे. ६.कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग 
पदव्युत्तर पदवी 
७.इलेक्ट्रिकळ पॉवर 
सिस्टिम्स 
८.प्रिंटींग टेक्नॉंलॉजी 
९.एमबीए 
| 9} २५४७ - मित्र साधना शिक्षण । 2480 - मित्र साधना पदवी 
प्रसारक मंडळाचे लेट शिक्षण प्रसारक मंडळाचे | १.बी.फार्मसी 
भागिरथी यशवंतराव पाथ्रीकर | लेट भागिरथी यडावंतराव | पदविका 
कॉलेज ऑफ डी. फार्मसी, पाथ्रीकर कॉलेज ऑफ _।२. डी. फार्मसी 
ता.फुलांब्री, जि.औरंगाबाद | डी. फार्मसी, ता.फुलांब्री, 
२५८२ - मित्र साधना शिक्षण । जि.औरंगाबाद 
प्रसारक मंडळाचे लेट 
भागिरथी यठावंतराव पाथ्रीकर 
कॉलेज ऑफ फार्मसी, 
ता.फुलांब्री, जि.औरंगाबाद, 
१२ ३२१७- विघ्नहर्ता ट्रस्टचे, ३२१७ - विघ्नहर्ता ट्रस्टचे, पदवी 
शिवाजीराव एस. जोंधळे शिवाजीराव एस. जोंधळे । १. कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग 
कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग | कॉलेज ऑफ २. सिव्हिल इंजिनिअरींग 
अँन्ड टेक्नॉंलॉजी, आसनगाव, | इंजिनिअरींग अन्ड ३. मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 
जि.ठाणे टेक्नॉंलॉजी, आसनगाव, | ४. इलेक्ट्रॉनिक्स अन्ड 
(पालक संस्था) जि.ठाणे टेलिकम्युनिकेशान्स इंजि. 
३१४०- विघ्नहर्ता ट्रस्टचे, पदव्युत्तर पदवी 
डठिवाजीराव एस. जोंधळे ५.एनर्जी सिस्टिम्स अन्ड 
इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट मॅनेजमेंट 
सायन्स अँन्ड रिसर्च, ६.कंन्स्ट्रकान इंजिनिअरींग 
आसनगाव, जि.ठाणे अन्ड मॅनेजमेंट 
७.एमएमएस 
१३ |४१६७- नगर युवक शिक्षण । ४१६७- नगर युवक शिक्षण| पदवी 
संस्थेचे यशवंतराव चव्हाण । संस्थेचे यशवंतराव १. इलेक्ट्रॉनिक्स 
कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, | चव्हाण कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग 
नागपूर इंजिनिअरींग, नागपूर । २. इलेक्ट्रॉनिक्स अन्ड 
४१७८- नगर युवक शिक्षण टेलिकम्युनिकेडडान इंजि. 
संस्थेचे राजीव गांधी कॉलेज ३.कॉम्प्युटर टेक्नॉंलॉजी 
ऑफ इंजिनिअरींग अँन्ड इंजिनिअरींग 


रिसर्च, नागपूर 


४. SAT टेक्नॉंलॉजी 
५. इलेक्ट्रॉनिक्स अन्ड 
टेलिकम्युनिकेशञान्स इंजि. 
६. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरींग 
७.कॉम्प्युटर सायन्स अँन्ड 
इंजिनिअरींग 
८.सिव्हिल इंजिनिअरींग 
९.मेकॅनिकल इंजिनिअरींग 
१०.इलेक्ट्रिकल 
इंजिनिअरींग 
पदव्युत्तर पदवी 
११.स्ट्रक्चरळल इंजिनिअरींग 
१२.कॉम्प्युटर एडेड डिझाईन 
अँन्ड मॅन्युफॅक्चर 
१३.इंटिग्रेटेड पॉवर 
सिस्टिम्स 
१४.कॉम्प्युटर सायन्स अँन्ड 
इंजिनिअरींग 
१५.कम्युनिकेशन्स 
इंजिनिअरींग 
१६.एनव्हार्यमेंटल 
इंजिनिअरींग 


